उद्योग अधिकारी (तां.) (गट-ब) 
या संवर्गातील पदावरील पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा - उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था/पदोन्नती/उ.अ.(तां) /२०२०/ओ-३५०, 
दिनांक ४ मार्च, २०२० 
शासन आदेशा :- 


उद्योग संचालनालयांतर्गत उद्योग निरीक्षक (गट-क) (वेतनश्रेणी एस-१३ : ३५४००-११२४००) या 
पदावरुन उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदावर खालील Teaches 
स्तंभ क्रमांक २ येथील उद्योग निरिक्षक (गट-क) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना स्तंभ क्रमांक ४ प्रमाणे करण्यात येत 


आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव व प्रवर्ग पदस्थापनेचे ठिकाण | 
ज्येष्ठता क्रमांक 
१. | श्री.गो. रं. पवार (७४) खुला (अपंग) वि.का, औरंगाबाद Rad पदावर 
२. | श्री.के. रा. सोनावणे (८०) खुला वि.का.नाशिक रिक्‍त पदावर 
३. श्री. शं. रा. मुराडी (८१) भ.ज.(ब) जिऊके, परभणी रिक्‍त पदावर 
४. श्री. जि. सा. देशमुख (८६) खुला उ.वि.का., नांदेड Rad पदावर 
५. श्री. सु. गो. पाटील (८७) इ.मा.व. जिउके, बुलडाणा रिक्‍त पदावर 
६. | श्री. वि. रा. यंदे (८८) भ.ज.(बो जिऊके, अहमदनगर रिक्‍त पदावर 
७. | श्री. अ. भुं. राऊत (९०) खुला जिऊके, जालना Rad पदावर 
८. | श्री. रा. अ. देशपांडे (९२) खुला जिऊके, पुणे रिक्‍त पदावर 
९ श्री. रा. रा. डोगरे (९३) भ.ज.(ड) जिऊके, जळगांव रिक्‍त पदावर 
qo श्री. सु. चं. गिरासे (९४) खुला (अपंग) जिऊके, धुळे रिक्‍त पदावर 
११_ | श्री. ज्या. उ. चकोर (९५) भ.ज.(ड) जिउके, रायगड रिक्‍त पदावर 
१२ | ait. भु.म. शिवणकर (९६) इ.मा.व. वि.का. नागपूर रिक्‍त पदावर 
१३ श्री. म. रा. मेडीदार (९७ इ.मा.व. जिऊके, सांगली रिक्‍त पदावर 
१४ | श्री. सं.दे. खंबायत (९८) इ.मा.व. जिउके, वाशिम रिक्‍त पदावर 
१५. | श्री. प्र.प्र. खडके (९९) खुला Rise, नांदेड Rad पदावर 
१६. | श्री. ह. ना. आंधळे (१००) भ.ज.(ड) forse, रत्नागिरी रिक्‍त पदावर 
१७. | श्री. मा. दि. ठुसे (१०१) खुला उद्योग संचालनालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
१८. | श्री. अ. सु. पवार (१०२) खुला जिउके, गडचिरोली Rad पदावर 
१९. | श्री. श्या. रा. तिवारी (903) खुला जिऊके, भंडारा रिक्‍त पदावर 
२०. | श्री. अ. वा. सौदाणकर (१०४) इ.मा.व. उद्योग संचालनालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
२१. | श्री. उ. अ. सावंत (१०६) खुला जिउके, औरंगाबाद Rad पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-३ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव व प्रवर्ग पदस्थापनेचे ठिकाण | 
ज्येष्ठता क्रमांक 

२२. | श्री. से. रा. बढे (१०७) इ.मा.व. जिऊके, चंद्रपूर रिक्‍त पदावर 
२३. | श्री. मि. म. ठाकरे (१०८) अनु.जाती वि.का., अमरावती रिक्‍त पदावर 
२४. | श्री. अ. भ. कुकडे (१०९) अनु.जाती जिउकें, लातूर रिक्‍त पदावर 
२५. श्री. रा. ग. डोईफोडे (११०) अनु.जाती वि.का., कोकण विभाग, ठाणे रिक्‍त पदावर 
२६. | श्रीम. अ. अ. वाघमारे (१११) खुला मु.प्रा.वि., मुंबई रिक्‍त पदावर 
२७. | at. दि. वा. पाटील (११२) इ.मा.व. fire, नंदूरबार रिक्‍त पदावर 
२८. श्री. सं. र. वाघले (११३) खुला fase, नागपूर Rad पदावर 
२९. श्री. शो.अ.र. कादरी (११४) खुला जिउके, हिंगोली Rad पदावर 
३०. | श्री. अ. दे. शिदे (११५) खुला जिउके.अमरावती Rad पदावर 
३१. | श्री. वि. चं. कुलकर्णी (११६) खुला forse, Regt रिक्‍त पदावर 
३२. | श्री. क. घ. तांदळे (११७) भ.ज.(ड) जिउकें, बीड रिक्‍त पदावर 
३३. श्री. र. ना. पाटील (११८) इ.मा.व. जिउके, गोंदिया रिक्‍त पदावर 
३४. | श्री. न. प्र. जावळीकर (११९) खुला fish, उस्मानाबाद रिक्‍त पदावर 

2. सदर पदोन्नती पुढील अटींच्या अधीन राहून करण्यास येत आहे. 


२.१ पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
भरण्याबाबत सा.प्र.वि./”१६-ब यांनी दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदरची पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


२.२ सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


२.३. उपरोक्त पदोन्नत कर्मचाऱ्यांनी दिनांक २५/१/१९९९ अधिसूचनेद्वारे विहित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम १९९९ व दिनांक २८/५/२०१८ च्या 
अधिसूचनेद्वारे विहित केलेल्या (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे याची उद्योग 
संचालनालयाने खातरजमा करावी. 
२.४ सदर Tea महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 
2.4 संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांनी सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. सीडीआर-१०८७/ 
१७८१/ ५०-अकरा, दि. २४.११.१९८८ नुसार पदोन्नतीच्या पदाचा कार्यभार स्विकारण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. ०२/०६/२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मत्ता व दायित्वाबाबतचे विवरणपत्र विकास 
आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
२.६ संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा कार्यभार विकास आयुक्‍त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार अन्य कर्मचाऱ्याकडे सोपवून पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. 
२.७ संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) ज्या दिवशी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून 
त्यांना पदोन्नतीविषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.३८/उद्योग-३ 


३. विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी संबंधित उद्योग निरीक्षक (गट-क) यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होण्याच्या दृष्टीने तातडीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी, त्याबाबतचा कार्यपाळन अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१११३३३११५३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by Santosh Jagatrao Kale 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 

a Nn O S h ou=Industries, Energy and Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f2532e3222ba7f49d8a67dd 1 0b00f555be26 
33055b547af40ebd3801efd71800, cn=Santosh 

a g a fa O a e Jagatrao Kale 
Date: 2020.08.11 13:39:53 +05'30' 
(संतोष ज.काळे) 
कक्ष अधिकारी 


विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 


Wd 


मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (TAM) 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


. सर्व उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय 
. संबधित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

११. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. सर्व संबधित उद्योग निरीक्षक (गट-क), उद्योग संचालनालयामार्फत. 
१३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


